सन 2022-2023 WI मंजुर प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयातीळ Blood Bank / BCSU/BSU/ 
Thalassemia Day Care Centre अंतर्गत Sr. No. 
१५६ खाली मंजुर अनुदानातुन Hemophilia Factor 
Vil आणि FEIBA ची क्रमांक : ई-४६४१ व ४६४६ या 
निविदेतील दरावर yeh आदेशाने खरेदी 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४२ /आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 

(१ सहसंचालक (तांत्रिक) यांचे पत्र क्र. राआसो/आणीबाणी तत्वावर खरेदी/फॅक्टर 
प्र.मा./१५६९३७/२०२३ दि.१३/०३/२०२३. 

(२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. एनएचएम-१२२२/प्र.क्र.०९/आरोग्य-७ 
दि.२२/०३/२०२२ 

(३) महाव्यवस्थापक, मे. हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. wo, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-७५७८/ Haffkine / Procurement Cell/ E-8&89/C-9&&/ Factor VIl (4mg)/ 
DHS/NHM /FMR Code:-§.2.19.2/2029-22, dated 23/08/2022. 

(४) महाव्यवस्थापक, मे. हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. wo, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक 191949/Haffkine/Procurement Cell/ E-¥&8&/C-9&¢/ Hemophilia 8 
APCC/FEIBA 4oolU / DHS/FMR Code:-&.2.9.2/2029-22, dated १८/१०/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२१-२०२२ च्या मंजुर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयातील राज्य रक्‍त कक्षांतर्गत औषधे 
व औषधी साहित्यामध्ये रु.३९९.९६ लक्ष इतक्या रकमेचे ९६९ नग Factor Vil तसेच रु.४९९.८० लक्ष 
इतक्या रकमेचे १७०० नग APCC/FEIBA खरेदी करण्यास संदर्भ क्र. (२ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 
सदरचा निधी Factor Vil व APCC/FEIBA खरेदी करण्यासाठी हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करण्यात 
आलेला होता. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयानुसार हाफकिन महामंडळाने Factor Vil 
खरेदी करण्यासाठी दि.२३/०९/२०२२ रोजी मे. नोहो नॉरडिस्क इंडिया लि. बंगलोर यांना पुरवठा 
आदेश दिलेले होते. तसेच, FEIBA फॅक्टर खरेदी करण्यासाठी मे.बक्‍्सल्टा बॉयोसायन्स इंडिया प्रा.लि. 
नवी दिल्ली यांना दि.१८/१०/२०२२ अन्वये पुरवठा आदेश दिलेले होते. सदर दि.२३/०९/२०२२ व 
दि.१८/१०/२०२२ च्या पुरवठा आदेशावर पुनर्प्रत्ययी आदेशाने Factor Vil व APCC / FEIBA या दोन 
औषधी खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-७ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) अन्वये सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता क्रमांक : ई-४६४१ व ई- ४६४६ या निविदेद्वारे प्राप्त झाळेल्या व पुरवठा 
आदेश दिलेल्या न्युनतम निविदाधारकांकडून पुनर्प्रत्ययी आदेशान्वये सन २०२२-२०२३ मधील मंजुर 
पीआयपी मधील Blood Bank / BCSU/BSU/ Thalassemia Day Care Centre अंतर्गत Sr. No. 
१५६ मधील मंजूर रुपये ४४९.६७ लक्ष इतक्या अनुदानातून Factor FEIBA (4oolU/Vial) च्या एकूण 
८५० Vials व Factor Vil च्या एकुण ४८४ Vials GAA! आदेशान्वये खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत विनंती SSA आहे. त्या अनुषंगाने पुनर्प्रत्ययी आदेशान्वये सन २०२२-२०२३ 
मधील मंजुर पीआयपी मधील Blood Bank / BCSU/BSU/ Thalassemia Day Care 0678 अंतर्गत 
Sr. No. १५६ मधील मंजूर रुपये ४४९.६७ लक्ष इतक्या अनुदानातून Factor FEIBA (4oolU/Vial) ZT 
एकूण ८५० Vials व Factor Vil च्या एकुण ४८४ Vials FANT आदेशान्वये खरेदी करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२०२३ च्या मंजुर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयातील Sr. No. १५६ अंतर्गत 
रु.५८१८.०० लक्ष इतक्या मंजुर अनुदानातुन १ मि.ग्रॅ. च्या प्रतिनग रु.४१२७५.५/- प्रतिनग दराने ४८४ 
नग Factor Vil खरेदी करण्यास रु.१९९.७७ लक्ष व ५०० आयुच्या प्रतिनग रु. २९४००/- प्रमाणे ८५० नग 
APCC / FEIBA खरेदी करण्यास रु.२४९.९० लक्ष असा एकुण रु.४४९.६७ लक्ष निधीतुन Factor VI 
आणि APCC / FEIBA या दोन फॅक्टरची पुनर्प्रत्ययी आदेशाने खरेदी करण्यास खालील अटीं व 
शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


(१ राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (२.1.>.) अंतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता आयुक्तालयाने Blood Bank / BCSU/BSU/ Thalassemia Day Care 
Centre च्या अंतर्गत Sr. No १५६ मध्ये केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी प्रस्तावित केलेल्या व मंजुर 
झालेल्या रुपये ५८१८.०० लक्ष इतक्या अनुदानापैकी रु.४४९.६७ लक्ष इतक्या अनुदानातुन 
Factor VII आणि APCC / FEIBA ची खरेदी करण्यात येईल. 
Blood Bank / BCSU/BSU/ Thalassemia Day Care Centre अंतर्गत करण्यात येणारी 
खरेदी ही मे. हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई यांच्या स्तरावर 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदरहू खरेदीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्यावत असल्याची 
खातरजमा केल्यानंतर, खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देजा (Technical Specification) 
संबंधित तज्ञांनी तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावे. 
(३) खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) हे विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल, san रितीने खरेदी प्रक्रीया राबविण्यात येत नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. तसेच, आरओपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींचा तांत्रिक विनिर्देशानुसार मागणीपत्र 


zB 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-७ 


पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यप्रमुखांची राहील. यथास्थिती, प्रस्तावातील समाविष्ट 
असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

(४ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

(५) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (Specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

(७ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(८) सदरहू खरेदी प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (2..2>.) अंतर्गत सन २०२२-२३ करीता Blood Bank / BCSU/BSU/ Thalassemia 
Day Care Centre च्या अंतर्गत Sr. No. १५६ मध्ये केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी प्रस्तावित 
केलेल्या व मंजुर झालेल्या रुपये ५८१८.०० लक्ष इतक्या अनुदानातून करण्यात येईल. 

(९) तसेच, खरेदी प्रक्रीया राबवितांना खरेदी करण्यात येणा-या बाबींची द्विरुक्‍्ती (Duplication) 
होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(१०) खरेदी प्रक्रीया राबवितांना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प 
आराखड्यातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. ४ नियम क्रमांक-७ समोरील स्तंभ क्रमांक-६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 

(१२) प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर, खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, दिनाक : २६ जुलै, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(१३) सदरच्या पुनर्प्रत्ययी आदेशान्वये खरेदी करावयाच्या बाबींसाठी आवश्‍यक अनुदान मंजूर करुन 
घेण्याची जबाबदारी, तसेच वरील अ.क्र. (१) ते (१२) येथील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार आणि आवड्यकतेप्रमाणे आहे, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य 
सेवा (खरेदी कक्ष), यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-७ 


०३. सदर शासन निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम (भाग-२), दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. ४, नियम क्रमांक-७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री 
आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१६१२३४३७१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RA F N RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a4805881 cbce 


a84410a43526338ca5896f, 
pseudonym=BE46509D5A30CA1CB26D006CC1D6A92668C 
5CF85, 
serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEOC90685A3 
27C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, cn=RAJENDRA 
VITTHAL KUDALE 
Date: 2023.03.16 15:31:20 +05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
. 
जवा 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

(१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

(३) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

(५) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


६) संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

७) संचालक (वित्त) आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

८) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१/लेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


